महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: पीजेपे-२०१९/प्र.क्र.१३३/१३-ओ 
कृषि, व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: १२ डिसेंबर,२०१९. 


विषय:- शासकीय फळरोपवाटिकेतून खरेदी केलेल्या (भेसळयुक्त) 
डाळींबाच्या रोपांमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत. 
श्री. खंडू भागवत बोरगुडे,निफाड,नाशिक. 


ज्ञापन: 


संदर्भ:- 9) जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नाशिक याचा प्रकरण क्र. १९७/२०१५ मध्ये 
दिनांक २६/५/२०१७ रोजीचा न्याय निर्णय 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/फळलो-२/नैताळे/कोर्ट/६८३८/१९, 
दि.२७/११/२०१९. 
प्रस्तावना:- 
शासकीय फळरोपवाटिका पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड, जि. नाशिक येथील डाळिंब कलमे 
भेसळ तक्रार प्रकरणी श्री. भागवत कारभारी बोरगुडे, रा. रामपुर शिवार, नैताळे, ता. निफाड, जि. 
नाशिक यांनी मा. जिल्हा ग्राहक तक्रारनिवारण न्याय मंच, नाशिक यांचे न्यायालयात १९७/२०१५ 
अन्वये तक्रार दाखल केलेली होती. सदर केसचा अंतिम निकाल दि. २६/०५/२०१७ रोजी शासनाचे 
विरोधात लागला आहे. मा. न्यायालयाने दि. २४/०१/२०१९ च्या सुनावणी दरम्यान कनिष्ठ 
न्यायालयाच्या निकालाच्या अंतिम आदेशास स्थगिती मिळण्यासाठी मा.कनिष्ठ न्यायालयाचे 
आदेशानुसार तक्रारदारास नुकसान भरपाई पोटी आदेशित केलेली रक्‍कम आदेश निर्गमित झाले पासून 
आठ आठवडयापर्यंत महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नाशिक यांचेकडे भरणा करणेबाबत 
दि. ०३/०१/२०१९ च्या पत्रान्वये आदेशित HIS आहे. अन्यथा सदर वसुली रक्‍कम आदेश निर्गमित 
झालेपासून आठ आठवड्यापर्यंत भरण न केल्यास सदरचा स्थगिती आदेश रिक्‍त होईल, तसेच 
न्यायालयाच्या निकालाच्या अंतिम आदेशास स्थगिती मिळण्यासाठी आवश्‍यक असणारी रक्‍कम 
रु. ३,१५,०००/-(अक्षरी तीन लक्ष पंधरा हजार फक्त) लेखाशिर्ष २४०१ (03) (०१)भाजीपाल रोपमळे, 
फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने अनिवार्य (२४०१ १७२२) अंतर्गत वेतन ०१ या बाबीसाठी उपलब्ध 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्याची अनुमती देण्याबाबतची विनंती कृषि आयुक्‍त यांनी केली आहे. 


श्री. भागवत कारभारी बोरगुडे, यांनी मा. जिल्हा ग्राहक तक्रारनिवारण न्याय मंच, नाशिक यांचे 
न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रार क्र. १९७/२०१५ अन्वये केसचा अंतिम निकाल दि. २६/०५/२०१७ 
रोजी शासनाचे विरोधात लागला आहे. त्यांअनुषंगाने जिल्हा मानसेवी सहायक सरकारी वकील 
श्री.चंद्रकोर यांनी fess अभिप्राय याबाबी विचारात घेता मा.न्यायालयाच्या निकालाच्या अंतिम 
आदेशास स्थगिती मिळण्यासाठी आवश्‍यक असणारी रक्कम रु. ३,१५,०००/-(अक्षरी तीन लक्ष पंधरा 
हजार फक्त) खालील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पीजेपे-२०१९/प्र.क्र.१३३/१३-ओ 


आ प्रस्तुत प्रकरणी रक्‍कम अचूक असल्याची व मा. जिल्हा ग्राहक तक्रारनिवारण न्याय मंच, 
नाशिक यांचे न्यायालयात हजर राहून सदर रक्‍कम भरणा करण्याची कार्यवाही जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी नाशिक यांनी करावी. 


ब) प्रस्तुत निधी सन २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या निधीतून खालील 
लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. डी-३ 

(०३)(०१) भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने (अनिवार्य) 

२४०१ १७२२ अंतर्गत ०१ वेतन या बा बाबीअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्याची अनुमती देण्यात येत आहे. 


क) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला 
आहे. त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच अनियमितता होणार 
नाही याची खात्री करावी. तसे आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितांवर राहिल. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१२१२११४५३१४८०१ असा आहे. हा आदेश 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 


DN: c=IN, st=Maharasht 
2.5.4.20: 193f4d4e49359ddfdb4a9eb4 176d 16d9032454ac5c700: 
d6e2a7ad0b3115db, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
I ber=2cf78d68: 33ca63c8a2f2b360ebf1c6ac77c6alad 


AcSbfb24951806af0a8, AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, BALASAHEB K 
RASKAR 


Date: 2019.12.12 11:53:08 +05'30° 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
. विभागीय कृषी सहसंचाळक,नाशिक विभाग, नाशिक. 


४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नाशिक. 


. महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. 


सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 


१०.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन)विभाग,मंत्रालय, मुंबई.-३२ 
११. निवड नस्ती (१३-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


